अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली 
तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते व 
ग्रामीण मार्ग रस्ते, प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.११४ /नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 


दिनांक- ३१ ऑक्टोबर, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
जा.क्रमांक/का २(२)/अम. दर्जोन्नती/२०२२/३४३७, दिनांक ०३/०८/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते व ग्रामीण मार्ग रस्ते, प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, अमरावती 


यांनी सदर रस्ते दर्जोत्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
अमरावती यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 


विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, अमरावती यांचा ठराव विचारात घेऊन अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तालुक्यातील खालील 
रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी. 
| प्रजिमा-१५ ते रा.मा. -३०१-नावेड |ग्रामीण  मार्ग- | (0/00 ते १/५०० | २१.८०० अस्तित्वातील प्रमुख जिल्हा 
खोलापूर-खालकोनी-सायत-इंदापूर- ३६ १.५०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-२० मध्ये २१.८०० 
दाढी-राजेगांव-पेढी-कुरुम रस्ता. ग्रामीण  मार्ग- | (०/०० ते ५/००) कि.मी. लांबी समाविष्ट 
३४ ५.०० कि.मी. केल्यास प्रजिमा -२० ची 
ग्रामीण  मार्ग- | (०/०० ते ३/८००) लांबी अस्तित्वातील प्रजिमा 
२३ ३.८०० कि.मी. क्र. २० ची मुळ लांबी १.०० 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते 3/400) + २१.८०० = २२.८०० 
७५ ३.५०० कि.मी कि.मी. इतकी होईल 
ग्रामीण  मार्ग- | (0/00 ते ४/००) रस्त्याचे नामाभिधान- 
१२३ ४.०० कि.मी. प्रजिमा-१५ ते रा.मा.३०१- 
ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते १/००) नावेड-खोलापूर- 
९६ १.०० कि.मी. खालकोनी-सायत इंदापूर- 
ग्रामीण मार्ग- (o/ ood 3/00) दाढी-राजेगांव-पेढी-कुरुम 
११९ ३.०० कि.मी. pall 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.११४ /नियोजन-२ 


राज्यमार्ग क्र.३०४ ला जोडणारा । ग्रामीणमार्ग-३५ । (0/00 ते २/५००) २१.०० प्रमुख जिल्हा 
बडनेरा-टाकळी खु. पिंपरी-काट- २.५०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१०६ 
आमला-बहिलोलपूर-शिवणी बु. - 
शिवणी खु.-शिपगांव-बहाद्दरपूर -पेढी ग्रामीण मार्ग -११० | (०/०० ते 3/400) 
रस्ता. ३.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग -१११ | (०/०० ते २/५००) 
२.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग -५२ । (०/०० ते ८/५००) 
८.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग -२० । (०/०० ते ४/००) 
४.०० कि.मी. 
कमळगव्हाण-जळका-देवरी निपाणी- | ग्रामीण मार्ग-२ | (०/०० ते ०/४००) २४.४०० प्रमुख जिल्हा 
आष्टी-हातखेडा-चिचखेड (उमरापूर)- ०.४०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१०७ 
रायपूर-वाकी राज्यमार्ग क्र. ३०१ पर्यंत | ग्रामीण मार्ग - (०/०० ते 3/400) 
रस्ता. १०६ ३.५०० कि.मी. 
इतर जिल्हा (०/०० ते८/५००) 
मार्ग - ३१ ८.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग -५१ | (०/०० ते ७/००) 
७.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग -9६ । (0/00 ते २/००) 
२.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग -७ (०/०० ते ३/००) 
३.०० कि.मी. 
खोलापूर -आसरा-इंदापूर-कानफोडी- | ग्रामीण मार्ग-४५ । (०/०० ते १०/००) ४१.५०० प्रमुख जिल्हा 
गणोरी-भातकुली-हरताळा ते १०.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१०८ 
राज्यमार्ग क्र.४७ ला जोडणारा रस्ता. । ग्रामीण मार्ग-२१ । (0/00 ते ६/००) 
६.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-१४० । (०/०० ते 9/400) 
७.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-८२ | (0/00 ते ६/००) 
६.०० कि.मी. 
इतर जिल्हा मार्ग- | (०/०० ते १२/००) 
३० १२.०० कि.मी 
१०८.७०० 
एकूण कि.मी. 


परिणामी, रस्ते Sula झाल्यास रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील अमरावती 
जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०८.७०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण 
लांबी (१९४३.११० + १०८.७००) म्हणजेच २०५१.८१० मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत २०.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (८७२.००- २०.५००) म्हणजेच ८५१.५०० कि.मी. इतकी 
होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८८.२०० कि. मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६४३८.१४० 
-८८.२००) म्हणजेच ६३४९.९४०कि.मी. इतकी होईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.११४ /नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२११०२११२५२४०५१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, अमरावती . 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अमरावती. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा,) 

कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग,क्र.२, दर्यापूर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


